अति-तात्काळ क्रमांक'सीओटी-१२०६/१७८८४प्र.क्र.४९३/पीआरएस-३ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ (»नोव्हेंबर २००६. 
प्रति, 
१)पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२)कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
ayad कारागृह उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
शोसर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ जिल्हा कारागृह, 


विषय * आजारी बंद्यांच्या वैद्यकीय उपचारोबाबत.. 


कारागृहात बंदी दाखल झाल्यानंतर त्यापैकी काष्ठींची प्रकृती बिघडते. अशा वेळी ते 
त्यांच्या इच्छेनुसार खाजगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार करुन घेण्याची इच्छा प्रदर्शित करतात. अशा 
पैकींच बंदी ललित नागपाल, मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर याने मुंबई येथील खाजगी रुग्णालयात 
त्याच्यावर वैद्यकींय. उपचार करावयाचे असल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय,मुंबई येथे क्रिमीनल अर्ज 
क्र.३४८/२००६ दाखल केला होता. वरील अर्जाद्वारे विनंती केल्यानुसार मा. उच्य न्यायालयाने खाजगी 
रुग्णालयामध्ये उपचार करण्यास परवानगी दिली. परंतु ही परवानगी देताना मुंबई - 
महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कोणकोणत्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत याची माहिती 
जाणून घेतली व या deere महानगरपालिकेल्या रुग्णालयात उपचार केले गेले आहेत.बंदी कारागृहात 
दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार रुग्णालयामध्ये उपचार करुच घेण्यासाठी न्यायालयात थाव 
घेतात.कारागृहे अधिनियम, १८९४ मधील कलम १३ ते १५, २४, ३७ ते ३९ व कलम yo यामध्ये 
कारागृहातील बंदी आजारी पडल्यानंतर कोणती काळजी घेतली जावी या बाबत तरतूदी उपलब्ध 
आहेत. तसेच महाराष्ट्र कारागृहे ( तुरुंग रुग्णालये) अधिनियम, १९७० च्या नियम ११ मध्ये तुरुंगातील 
रुग्णालयात eee उपचार करावयाचे आहेत परंतु dare जे उपचार आवश्यक आहेत ते 
कारागृहातील रुग्णालयात उपलब्ध नसतील तर जिल्हयाच्या सामान्य रुग्णालयामध्ये अशा बंद्यांना 
पाठविण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींचा अवलंब कारागृह अधीक्षकांकडून केला जात नाही असे मा. 
उच्च न्यायालयाने त्यांच्या. वरील प्रकरणी दिलेल्या मिर्णयात नमूद केले आहे. बंदी आजारी 
पडल्यारनंत्तर कारागृह रुग्णालयात जे उपचार केलेले आहेत. त्या बाबतच्या सर्व नोंदी व्यवस्थित 
ठेवण्यात याव्यात. ज्या आजारावर कारागृहातील रुग्णालयात उपचार होऊ शकत नाहीत असे 
वैधकीय अधिका-याने प्रमाणित केल्यास अशा वेळी कारागृह अधीक्षकांनी जिल्हयातील शासकीय 
रुग्णालयात उपचारार्थ पाठवावे. त्या ठिकाणी उपचार होत नसतील तर ज्या महानगरपालिकेच्या 
नियंत्रणाखाली असलेल्या रुग्णालयात sere आवश्यक असणा-या वैद्यकीय सुविधा आहेत अशा 
ठिकाणी त्यास उपचारार्थ पाठविण्यात यावे. बंदी ललित नागपाल, मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर याने 
मा. उच्च न्यायालय,मुंबई येथे क्रिमीनल अर्ज क्र. ३४८/२००६ केलेल्या अर्जावर मा. उच्च न्यायालयाने 
जो निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने वैद्यकीय उपचाराच्या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


(स. नु“गावीत ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


